मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा,१९९४ 
अंतर्गत राज्य सल्लागार समितीची स्थापना 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक्र: माअप्र-२०२०/प्र.क्र.०३/आरोग्य-६ 
TW. SUITS आवार संकुल इमारत, 
१० वा मजला, नवीन मंत्राळय, मुंबई-०१ 
दिनांक: 30 एप्रिल, २०२१ 


वाचा :- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय, sais: याचिका-२०१४/प्र.क्र.३९२/भाग-१/ 
आरोग्य-६, दिनांक १७.१२.२०१७. 
२) सहायक संचालक ABM, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक संआसे/माअप्र/राज्य 
सल्लागार समिती/स्थापना/कक्ष-२०/११७-११८/२०२०, दिनांक ०३/०३/२०२०. 
३) विधिव न्याय विभागाची दिनांक ०४.०२.२०२१ ची टिप्पणी. 
प्रस्तावना :- 


मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा, १९९४ व मानवी अवयव प्रत्यारोपण (सुधारणा) कायदा, २०११ 
आणि मानवी अवयव प्रत्यारोपण नियमावली, २०१४ नुसार प्रत्येक राज्यात सदर कायदा प्रभावीपणे 
राबविण्यासाठी समुचित WHI आवश्‍यक सहाय्य व सल्ला देण्यासाठी राज्य सल्लागार समिती 
स्थापण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार संदर्भाधिन क्र.१ येथील दिनांक १७.१२.२०१७ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य सल्लागार समितीचा दोन वर्षाचा कालावधी दिनांक 
१६.१२.२०१९ रोजी संपुष्टात आला आहे. सहायक संचालक (माअप्र), आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी संदर्भाधीन २ 
अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने व संदर्भाधीन क्र. ३ येथील विधि व न्याय विभागाच्या 
टिप्पणीच्या अनुषंगाने राज्य सल्लागार समितीची पुनर्रचना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा, १९९४ व मानवी अवयव प्रत्यारोपण (सुधारणा) कायदा, २०११ च्या 
कलम १३ (अ) अन्वये आणि मानवी अवयव प्रत्यारोपण नियमावली, २०१४ नुसार समुचित प्राधिकाऱ्यास 
सहाय्य व सल्ला देण्याकरीता सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून पुढील दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी 
पुढीलप्रमाणे राज्य सल्लागार समितीची पुनर्रचना करण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः माअप्र-२०२०/प्र.क्र.०३/आरोग्य-६ दिनांक ३० एप्रिल, २०२१ 


अ.क्र नाव/पदनाम समितीवरीळ पदनाम 

in अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब अध्यक्ष 
कल्याण 

२  ।आयुक्त, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. सदस्य 

३ | ST. अन्वय मुळे, CVTS Surgeon एच. एन. रिलायन्स हॉस्पीटल, मुंबई| सदस्य 

४. ।डॉ. सुजाता पटवर्धन, युरॉलॉजी विभागप्रमुख, सेठ जी.एस.मेडिकल सदस्य 
कॉलेज व के.ई.एम. रुग्णालय, मुंबई. 

५. डॉ. आकाठा शुक्ला, , H.O.D. (Gastroenterology) Seth ७.8. सदस्य 
Medical College & K.E.M. Hospital Mumbai. 

६ |S? अरमेडा फर्नाडिस, स्नेहा फाऊंडेशन, मुंबई. सदस्य 

9 Dr. Srirang Bichu, Head of the Department 0)सिदस्य 
Nephrology, Bombay Hospital, Mumbai. 

८ डॉ. कैलाठा जवादे, President, Dhanwantari Organization सदस्य 
for Socio Health transformation, Mumbai. 

९  |।डॉ. प्रवीण सुर्यवंशी, Deputy Dean, M.G.M. Medical ००॥8४०। सदस्य 
and Hospital, Aurangabad. 

ig डॉ. उन्मेश टाकळकर, Chief Medical Director  & सदस्य 
Consultant,CIIGMA Group of Hospitals. 

- q श्री. नितीन fora, विधि सल्लागार-नि-सहसचिव, विधि व न्याय विभाग, सदस्य 
मंत्रालय, मुंबई. 

१२ डॉ. SOA अलमेडा, President, Association for Organ सदस्य 
Transplantation, Mumbai, Maharashtra. 

१३ ।डॉ.जी.बी.डावर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एच. एन. रिलायन्स | सदस्य 
हॉस्पीटल, मुंबई. 

98 |Dr. Astrid Lobo Gajiwala, Consultant, Head, 115576 सदस्य 
Bank. 

१५ डॉ. सुरेंद्रकुमार माथुर, Secretary, Zonal Transplant (-0- सदस्य 
Ordination Center (ZTCC), मुंबई 

१६ ।संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. सदस्य सचिव 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः माअप्र-२०२०/प्र.क्र.०३/आरोग्य-६ दिनांक ३० एप्रिळ, २०२१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२१०४३०१२२५४४७६१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Subhash Nivruti Gadge 


Subhash se a 
एप Gadge ss" 
(सु.नि.गाडगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 


AD 


) 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


3 


०८ 


Cc 
ae 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (१), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नवीन मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, (२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नवीन मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) सचिव,वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, नवीन मंत्रालय,मुंबई. 

११)आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

१२) श्री. नितीन जिवने, विधि सल्लागार-नि-सहसचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


mo 


S 


SS 


vo 


१४) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन Varese, मुंबई. 

१५) डॉ.जी.बी.डावर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एच. एन. रिलायन्स हॉस्पीटल, मुंबई. 

१६) डॉ. सुजाता पटवर्धन, युरॉलॉजी विभागप्रमुख, सेठ जी.एस.मेडिकळ कॉलेज व के.ई.एम. 
रुग्णालय, मुंबई. 

१७)1॥)॥. Srirang Bichu, Room 119, First Floor, New Wing, Bombay Hospital, 
New Marine Lines, Mumbai-400 020. 

१८)डॉ. अरमेडा फर्नाडिस, स्नेहा फाऊंडेशन,मुख्य कार्यालय, बीएमसी कॉलनी, शास्त्रीनगर, 
लिकींग रोड, सांताक्रूझ (पश्चिम),मुंबई. 

१९) डॉ. सुरेंद्रकुमार माथुर, Secretary, Zonal Transplant Co-Ordination Center 
(ZTCC), मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः माअप्र-२०२०/प्र.क्र.०३/आरोग्य-६ दिनांक ३० VAIS, २०२१ 


२०) डॉ.अंलेन अलमेडा, President, Association for Organ Transplantation 
Maharashtra, मुंबई 

२१) डॉ. अन्वय मुळे, CVTS Surgeon एच. एन. रिलायन्स हॉस्पीटल, मुंबई 

२२) डॉ. प्रवीण सुर्यवंशी, MGMs Center for Endocsopy & Advanced Minimally 


Invasive Surgery, N-6, CIDCO, Aurangabad-413 003 
23) ST. उन्मेश टाकळकर, Chief Medical Director & Consultant,CHGMA Group of 


Hospitals,Plot No. 6,7 Shahnoorwadi Dargah Road, Aurangabad-413005 
28)Dr. Astrid Lobo Gajiwala, ८०१ Aqua, Planet Godrej, Keshavrao Khadey 


Road, Mahalaxmi, Mumbai 400 001. 

24) डॉ. HARI ware, President, Dhanwantari Organization for Socio Health 
transformation, Mumbai 

२६) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रूग्णालये/राज्यस्तर), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

२७) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 

२८)उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळे (सर्व) 

२९) सहायक संचालक, आरोग्य सेवा ( मानवी अवयव प्रत्यारोपण ), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, 
मुंबई. 

३०) जिल्हा शल्यचिकित्सक (सर्व) 

३१)निवड नस्ती (आरोग्य -६) 


पृष्ठ २ पैकी ४ 


